कृषि उत्पन्न बाजार समिती, अंबाजोगाई, 
जि.बीड येथे नवीन शोतकरी भवन 
बांधण्याच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: कृबास-०१२४/प्र.क्र.१८६/२१-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक:-०४ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ:- 

१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 
दि.२०/०९/२०१९. 

२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५/०९/२०१९. 

३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क.४३/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३. 

४) सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र.कृबास-०३२३/प्र.क्र.११९/२१-स, 
दि.१९/१२/२०२३. 

५) पणन संचालक, पुणे यांचे पत्र क्र.पणन-५/कृउबास/तुकडोजी महाराज/शेतकरी भवन/ 
२७६०/२०२४, दि.२६/०७/२०२४. 


प्रस्तावना:- 

“राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन” या योजनेंतर्गत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार 
समिती असलेल्या ठिकाणी शेतकरी बांधवांना मुक्कामाची सोय व्हावी तसेच शेतकऱ्यांच्या मूलभूत 
सुविधा देखील त्याच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात या दृष्टीने ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 
उपलब्ध नाही तेथे नवीन शेतकरी भवन बांधणे तसेच ज्या बाजार समितीच्या परिसरात शेतकरी 
भवन अस्तित्वात आहेअशा , शेतकरी भवनाच्या दुरुस्ती करण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी संदर्भ क्र.४ येथील दि.१९.१२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली. 

सदर योजनेंतर्गत पणन संचालक, पुणे यांनी संदर्भ क्र.५ येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, अंबाजोगाई, जि.बीड येथे नवीन शेतकरी भवन बांधण्याच्या एकूण 
रु.१५२.६८ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, अंबाजोगाई, जि.बीड येथे नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी 
बाजार समितीचे सल्लागार अभियंता यांनी सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारीत तयार केलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः कृबास-०१२४/प्र.क्र.१८६/२१-स, 


रु.१,५२,६८,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी बावन्न लक्ष अडूसष्ट हजार फक्त) एवढ्या रकमेच्या 
ढोबळ अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. कृषि उत्पन्न बाजार समिती, अंबाजोगाई, जि.बीड, येथे नवीन शेतकरी भवन बांधण्याच्या 
अंदाजपत्रकाचा तपज्लील खालीलप्रमाणे आहे:- 


(Rs in Lakhs) 
Sr.No. Details Amount 

1 Civil Work 1,17,19,968/- 
Royalty Charges 51,860/- 

é) Testing Charges 97,365/- 
Total 1,18,69,193/- 

4 GST 18% 21,09,595/- 
5 Labour Insurance Charges 1% 1,17,200/- 
Total 1,40,95,986/- 

| 26 | Contingencies 4% 4,68,800/- 
7 Electrification Charges (Internal & External) 7,03,212/- 
Total 1,52,68,000/- 


३. सदर अंदाजपत्रकास खालील अटी व इातींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

१) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेबाबतच्या संदर्भाधीन दि.१९.१२.२०२३ 
च्या मूळ शासन निर्णयातील अटी व शर्ती लागू राहतील. 

२) सदर शेतकरी भवन बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास बाजार समितीने मुख्य अभियंता 
(स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड यांच्याकडून तांत्रिक ARIAT (Technical 
Sanction) Wat करुन घ्यावी व त्यानंतरच विहित कार्यपध्दतीनुसार निविदा प्रक्रिया 
राबवून कार्यारंभ आदेशा देण्यात यावेत. 

३) संबंधित बाजार समितीचे सचिव यांनी सदर बांधकामाचा प्रगती अहवाल वेळोवेळी जिल्हा 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जि.बीड यांना सादर करावा. 

४) शेतकरी भवनाचे बांधकाम प्रशासकीय मान्यतेच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत पूर्ण 
करण्यात यावे. 

५) सदर बाजार समितीस नवीन शेतकरी भवनसाठी शासनाकडून ५०% : ५०% याप्रमाणे २ 
टप्प्यात अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 

६) सदर शेतकरी भवनाचा दैनंदिन खर्च, देखभाल दुरुस्ती, मनुष्यबळावरील खर्च, वीज व 
पाणी देयके इ.वरील खर्च हा संबंधित बाजार समितीने करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी 
शासनाकडून कोणत्याही प्रकारे निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. 


४. सदर योजनेच्या दि.१९.१२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती, अंबाजोगाई, जि.बीड या “अ” वर्गातील बाजार समितीस रु.१५२.६८ लक्ष रकमेच्या 
अंदाजपत्रकाच्या ५०% टकक्‍्केप्रमाणे रु.9६.३४ लक्ष इतके शासन अनुदान अनुज्ञेय राहील. 
अंदाजपत्रकानुसार उर्वरित निधी बाजार समितीने स्वनिधीतून उपलब्ध करावयाचा आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृबास-०१२४/प्र.क्र.१८६/२१-स, 


५. सदरहू खर्च "मागणी क्र.व्ही-३, मुख्य लेखाशिर्ष- ४४३५-इतर कृषि विषयक कार्यक्रम 
यावरील भांडवली खर्च, ०१, पणन व गुणवत्ता नियंत्रण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणुका, (००)(०३) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन बांधणे (कार्यक्रम) 
(४४३५ ००९३) ५४, गुंतवणूका" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची दर्शविण्यात यावा. 


६. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२०.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये व 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दि.२५.०९.२०१९ च्या शासन परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०४१२००३५९९०२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MADHAVI ; 
SANDEEP SHINDE : 


(माधवी सं. शिंदे) 

अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. पणन संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे. 
३. मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड. 
४. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जि.बीड. 
५. सचिव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, अंबाजोगाई, जि.बीड. 
६. निवड नस्ती/२१-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


